सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
जाहिरात व प्रसिद्धी योजनेंतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/५०७/प्र.क्र.२००/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा. प्रशा-५ 
दिनांक १० मे, २०१६ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ४ मे, २०२० 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग-२०१९/२८२/ 
प्र.क्र. ६६/टेक्स-३, दिनांक ५ डिसेंबर, २०१९. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग-२०२१/११/ 
प्र.क्र.०९/टेक्स-३, दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०२१. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४ जून, २०२१. 
७) आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र. कार्या-५(२)/ब-३१७/३२१०/२०२१, दिनांक ७ जुळे, २०२१. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२८५१ ०११९), 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांना 
रु. १५७.२५ लाख इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, 
THEM आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक ७ जुले, २०२१ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला असून त्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. हातमाग उद्योगाला व उत्पादनाला विस्तृत प्रमाणात प्रसिध्दी मिळून विक्रीमध्ये वाढ व्हावी 
जेणेकरुन हातमाग विणकरांना सातत्याने रोजगार उपलब्ध व्हावा. या उद्देश्ञाने केंद्र पुरस्कृत 
योजने अंतर्गत आयोजित होणा-या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय हातमाग कापड प्रदर्शनाच्या 
आयोजनाकरीता तसेच फक्त राज्य AAA अर्थसहाय्यातून आयोजित होणा-या 


जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाकरीता जाहिराती व प्रसिध्दी योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/५०७/प्र.क्र.२००/टेक्स-३ 


शासन निर्णय :- 


हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (२८५१ ०११९), २६, जाहिरात 


व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांना सन २०२१-२२ करीता रु. १२५.०० लाख (रु.एकऱेपंचवीस लाख फक्त) इतका निधी मंजूर 


करण्यात येत आहे. सदरचा खर्च विहीत पद्धतीने करावा. 


२. सदरचा रु. १२५.०० लाख (रु. एकऱेपंचवीस org फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य 


हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांना त्यांच्यामार्फत आयोजित होणाऱ्या प्रदर्शनांकरीता, इतर 


राज्यातील प्रदर्शनात भाग घेण्याकरीता तसेच प्रचार व प्रसिद्धी ह्यासाठी विहीत पद्धतीने खर्च 


करण्याच्या अधीन उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
अन्वये सन २०२१-२२ साठी आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी 
एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सन 
२०२१-२२ या वर्षात “मागणी क्र. व्ही-२” अंतर्गत २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग खालील 
११०,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (०२) विविध सहकारी संस्थांना 
अर्थसहाय्य, (०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
२५ TEH) (कार्यक्रम) (२८५१ ०११९), २६, जाहिरात व प्रसिध्दी' या लेखाशीर्षाखाली रु. २५०.०० 
लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ६०% म्हणजे रु. १५०.०० लाख इतका निधी 
खर्च करण्यास उपलब्ध असून सदर संपूर्ण निधी अखर्चित आहे. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/ प्र.क्र.३१/ कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० 
मे, २०१६ मध्ये कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद- अ) मधील बाबींची प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित माहिती 
खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 


२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये अनुसार “२६, जाहिरात व प्रसिद्धी” 


या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 
२) मंजूर निधी :- “मागणी क्र. व्ही-२” अंतर्गत '२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग खालील 
११०,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (०२) विविध सहकारी संस्थांना 


अर्थसहाय्य, (०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 


२५ टक्‍के) (कार्यक्रम) (२८५१ ०११९), २६, जाहिरात व प्रसिध्दी' या लेखाशीर्षाखाली रु. २५०.०० 


लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ६०% म्हणजे रु. १५०.०० लाख इतका निधी 
खर्च करण्यास उपलब्ध असून संपूर्ण निधी अखर्चित आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/५०७/प्र.क्र.२००/टेक्स-३ 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे 
:- आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्यामार्फत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य 


हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांना रु. २२.५० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला 


होता. सदर रक्‍कम पूर्णपणे खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र हातमाग महामंडळाने सादर 
केले आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गग एक 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- उपरोक्‍त लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 


देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकामविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक अद्ययावत प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग ॥ / उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी. 


५. सदर निधी आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांना थेट 


ECS द्वारे अदा करण्यात यावा. 


६. शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारीत 


नियमपुस्तिका उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग ॥ / 


उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध केली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या 


तसेच त्यासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. जाहिरातीवरील खर्च करताना त्यासंबंधीचे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेत नमूद वित्तीय 


अधिकारांचे पालन करण्यात यावे. तसेच जाहिराती संदर्भात शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


विभाग क्र. मावज-२०१५/प्र.क्र.३२७/३४, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१५ मध्ये तसेच या संदर्भातील 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ३० मार्च, २०१६ व दिनांक ५ जानेवारी, २०१७ च्या व इतर 


संबधित शासन निर्णयात नमूद सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी तथा त्यांचे तंतोतंत 


पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/५०७/प्र.क्र.२००/टेक्स-३ 


८. प्रमाणित करण्यात येते की, जाहिरात व प्रसिद्धी योजेंतर्गत यापूर्वी वितरीत केलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक/महाळेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


९. ह्या निधीतून खरेदी करण्यात येणाऱ्या साहित्याची देयके प्रत्यक्ष वस्तू प्राप्त झाल्यानंतरच 


संबंधितांना ECS द्वारे अदा होतील याची दक्षता घ्यावी. 


१०. प्रमाणित करण्यात येते की, सदर निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न 


करता खर्च केला जाणार आहे. 


११. उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा रुपये १,२५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंचवीस 


लाख फक्त) इतक्या रकमेचा खर्च “मागणी क्र. व्ही-२” अंतर्गत '२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
खालीळ ११०,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (02) विविध सहकारी 


संस्थांना अर्थसहाय्य, (०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (राज्य 


हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) (२८५१ ०११९), २६, जाहिरात व प्रसिध्दी' या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 


टाकावा व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१२. सदर रक्कम जिल्हा कोषागार, नागपूर येथून काढण्यासाठी आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग 


आयुक्तालय, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक संचालक (लेखा) यांना “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” व आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांना “नियंत्रक अधिकारी” 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत 


आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावी. 


१३. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर यांनी उपरोक्त रकमेचे विनियोग 


प्रमाणपत्र आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्यामार्फत शासनास सादर करावे. 


१४. वरील रकमेचा खर्च विहीत पद्धतीने करण्यात यावा. 


१५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये “२६, जाहिरात आणि प्रसिध्दी” या प्रयोजनासाठी प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१६. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाने त्यांच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४५८/ २०२१/ व्यय-२/ दिनांक १२.१०.२०२१ अन्वये मिळालेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/५०७/प्र.क्र.२००/टेक्स-३ 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२५११४४२९५००२ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gauri Rahul 
Maske 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) कोषागार अधिकारी, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन १६-स / १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०)कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती, टेक्स-३ कार्यासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


